भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेतील अस्थायी 
पदे दिनांक ०१/१०/२०१८ पासून दिनांक 
२८/०२/२०१९ पर्यंत चालु ठेवण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आपना ०२१८/ प्र.क्र.२७३/ पापु १५ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, HHS मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - ४००००१ 
तारीख: ४ ऑक्टोबर,२०१८ 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना -४५०१/ प्र.क्र.१०१/ पापु १५, 
दिनांक ०४.०२.२००५ 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि -२०१६/ प्र.क्र.८/१६ /आ.पु.क. दिनांक ०५.०३.२०१८ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना -०२१८/ प्र.क्र.८८/पापु-१५ 
दि.१५.०३.२०१८ 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि -२०१६/ प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क. दि.०७.०९.२०१८ 
संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे यांचे पत्र क्र.प्रशासन /आस्था-२/ 
प्र.क्र.०१/अस्थायी पदे/मुदतवाढ/२०१८-१९/५५५/२०१८ दि.१२.०९.२०१८ 
प्रस्तावना:- 

संदर्भाधिन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयानुसार या विभागाच्या अधिपत्याखालील भूजल सर्वेक्षण व 
विकास यंत्रणेतील पदांचा आढावा घेऊन सुधारित आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला आहे. 

संदर्भाधिन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतिबंधात समाविष्ट 
असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा 
समावेश आकृतिबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तिवात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. त्यानुसार पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभागाच्या अधिपत्याखालील भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेमधील SUNT “४४०२ भांडवली खर्च” मधील 
९१ अस्थायी पदांना व लेखाशीर्ष “२७०२ लुघुपाटबंधारे” मधील १८२ अज्ञा एकुण २७३ अस्थायी पदांना 
संदर्भाधिन.क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. 

संदर्भाधिन क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयान्वये आता सदर अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१८ ते 
दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार संबंधित प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत त्यानुसार 
संदर्भाधिन क्रमांक ५ येथील पत्रान्वये संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांनी भूजल सर्वेक्षण व विकास 
यंत्रणेतील HAAN “४४०२ भांडवली खर्च” मधील ९१ पदांना व लेखाशीर्ष “ २७०२ लघुपाटबंधारे” मधील 


— 


2 
3 


—_ wo 


8 
पु 


SS "> 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-०२१८/प्र.क्र.२७३/पापु-१५ 


१८२ अशा एकुण २७३ अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१८ ते २८.०२.२०१९ पर्यंत पुढे चालु ठेवण्यासाठी मुदतवाढ 
देण्याची विनंती केली आहे. या बाबींचा विचार करता सदर अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 

भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेतील कामाची निकड तसेच दिनांक ०१/०३/२०१८ ते दिनांक 
३०/०९/२०१८ पर्यंत अस्थायी पदांना दिलेली मुदतवाढ विचारात घेऊन भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेतील 
लेखाशीर्ष “४४०२ भांडवली Wa” मधील ९१ पदांना व लेखाश्ीर्ष * २७०२ लघुपाटबंधारे” मधील १८२ अशा 
एकुण २७३ अस्थायी पदांना (सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-अ नुसार) दिनांक ०१/१०/२०१८ ते दिनांक 
२८/०२/२०१९ पर्यंत पुढे चालु ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

या पदांवर होणारा खर्च संबंधित लेखाशीर्षाखाली आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात 
यावा. 

हा शासन निर्णय , वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयान्वये मंत्रालयीन 
विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००४१२५८२८०६२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Chetan Balasaheb 


Chetan os 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=WSSD, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


B a | a ५ a h e b 2.5.4.20=946f8eff01148466e26f8d80863da 
34d0a2666 1f5eef602c359549d8ed45 1 1e, 


serialNumber=7268de4066097 18095 1c66 


Nikam ier all 
(चेतन निकम) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, शिवाजी नगर, पुणे 
४. उप सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
५. उपसंचालक (सवी, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा. 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ व २, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा व लेखाअनुज्ञेयता) 
७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
८. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व जिल्हे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-०२१८/प्र.क्र.२७३/पापु-१५ 


शासन निर्णय क्रमांक आपना-०२१८/प्र.क्र.२७३/पापु१५ दिनांक, ४ ऑक्टोबर,२०१८ 


सोबतचे विवरणपत्र 
विवरणपत्र-अ 
अ.क्र पंवर्गाचे नाव मुदतवाढ द्यावयाच्या पदांची संख्या एकुण 
ठेखाशीर्ष २७०२ | लेखाशीर्ष॑ ४४०२ 
लघुपाटबंधारे | भांडवली खर्च 

१ अतिरिक्‍त संचालक ०१ Poe 09 
Q सहसंचालक (अभियांत्रिकी) ०१ Poe ०१ 
३ सहसंचालक Poo ०१ ०१ 
४ उपसंचालक ०१ ०२ ०३ 
4 वरिष्ठ भूवेज्ञानिक १४ ०४ १८ 
& वरिष्ठ भूभौतिक तज्ञ ०१ ०३ ०४ 
७ वरिष्ठ रसायनी ०१ Poe ०१ 
८ मुख्य खोदन अभियंता pF oo ०२ ०२ 
९ वरिष्ठ खोदन अभियंता Poe ०१ ०१ 
एकूण अ १९ १३ ३२ 
गट-ब 

१० सहाय्यक भूवेज्ञानिक 30 ०४ 3४ 
११ कनिष्ठ भूवेज्ञानिक 83 Poe 83 
१२ सहाय्यक भूभौतिक तज्ञ ०५ Poo ०५ 
१३ सहाय्यक रसायनी ०५ Po ०५ 
१४ सिस्टीम अनालिस्ट ०१ Po 09 
१५ सहाय्यक प्रशासन अधिकारी ०१ ०१ ०२ 
१६ लेखा अधिकारी ०१ ०१ ०२ 
एकूण ब ८६ ०६ ९२ 
गट-क 

१७ कनिष्ठ भूभौतिक तज्ञ ०१ ०१ ०२ 
१८ कनिष्ठ रसायनी ०८ Poe ०८ 
१९ वरिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक ०६ Po ०६ 
२० प्रोग्रामर ०१ Poe ०१ 
२१ क्षक ०७ Po ०७ 
२२ भौगोलिक माहिती प्रणाली ०६ | of 

अधिकारी 
२३ भौगोलिक माहिती प्रणाली वरिष्ठ ०४ ०६ १० 
सहाय्यक 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-०२१८/प्र.क्र.२७३/पापु-१५ 


अ.क्र. संवर्गाचे नाव मुदतवाढ द्यावयाच्या पदांची संख्या एकुण 
खाज्ीर्ष २७०२ | लेखाशीर्षे ४४०२ 
लघुपाटबंधारे | भांडवली खर्च 
२४ भौगोलिक माहिती प्रणाली ०६ ae ०६ 
सहाय्यक 

२५ प्रयोगशाळा सहाय्यक ०५ po ०५ 
२६ वरिष्ठ लिपीक ०६ Pe of 
२७ कनिष्ठ लिपीक oe ०९ १९ 
२८ उच्चश्रेणी लघुलेखक 10१ | -- | 0१ | 
२९ लघुलेखक ०१ ०३ ०४ 
३० लघुटंकलेखक ०१ ०२ ०३ 
३१ उपलेखापाल ०१ शिका शा 
३२ कनिष्ठ अभियंता ०२ ०९ शिका 
३३ यांत्रिकी = il ११ 1११ | 
३४ वेल्डर कम ड्रायव्हर [___--___| ०५ ०५ 
३५ वाहन चालक ०२ fo 02 
एकुणक GC ४६ pa 
गट-ड 
36 शिपाई foo ०७ ०७ 
३७ पहारेकरी ०९ ०९ १८ 
३८ मदतनीस "__ आळी. || १० 1१ 
ses ०९ २६ ३५ 
एकुण (अ,ब,क,ड) १८२ ९१ २७३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


